नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्‍यातील 
अतिवृष्टी/पुरामुळे बाधित होऊन पुनर्वसित 
झालेल्या गावांतील नागरी सुविधा कामांसाठी 
निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एलएफडी-२०२४/प्र.क्र.६५/र-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. एफएलडी-२०२३/प्र.क्र. ८७/र-१२, दि. 08.99.2023 
२) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. एफएलडी-२०२३/प्र.क्र. १०२/र-१२, दि. ०९.११.२०२३ 
३) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र. एफएलडी-२०२४/प्र.क्र. २३/र-१२, दि. २८.०३.२०२४ 
४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, देगळूर जि. नांदेड यांचे पत्र जा.क्र. 
काअ/२०२४-२५/१८३१, दि. ०२.०७.२०२४ 


प्रस्तावना- 
नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्यातील अतिवृष्टी/पुरामुळे बाधित होऊन पुनर्वसित झालेल्या 


गावांतील नागरी सुविधा कामांना संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयांन्वये प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात आली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या कामांची देयके अदा 
करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर जि. नांदेड यांनी संदर्भाधीन 
क्र.४ येथील पत्रान्वये निधी मागणी प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
२. त्यानुसार प्रस्तावाधीन नागरी सुविधा कामाकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्यातील अतिवृष्टी/पुरामुळे बाधित होऊन पुनर्वसित झालेल्या 
गावांतील अंतर्गत रस्ते (सी. सी. रस्ते) व नाली बांधकाम या कामांची देयके अदा करण्याकरिता एकूण 
रूपये ११,२५,००,०००/- (रूपये अकरा कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) एवढा निधी सन २०२४-२०२५ या 
चालु वित्तीय वर्षात वितरित करण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र.२०१३/ प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि.१७ 
एप्रिल २०१५ अनुसार वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग तीन 
अनुक्रमांक ४ परिच्छेद क्र.२७ (२) (अ) अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार 
नांदेड जिल्ह्यातील उमरी तालुक्यातील अतिवृष्टी/पुरामुळे बाधित होऊन पुनर्वसित झालेल्या 
गावांतील पुढील तक्त्यात नमूद पूर्ण झालेल्या नागरी सुविधा कामांकरिता रूपये ११,२५,००,०००/- 
(रूपये अकरा कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) एवढा निधी “मागणी क्रमांक सी-६, २२४५- नैसर्गिक 
आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, ०२-पूर, चक्रीवादळे इत्यादि, १०१, अनुग्रह सहाय्य (९३) इतर, 


शासन निर्णय क्रमांकः एलएफडी-२०२४/प्र.क्र.६५/र-१२ 


(९३)(०५) पुरामुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनाकरिता रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, चावडी, 


विद्युत पुरवठा इ. नागरी सुविधा यांवरील खर्च (अनिवार्य) (२२४५ ०९८८) ३१- सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांना खाळील अटींच्या 
अधीन राहून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रूपयात) 
अ.। पुनर्वसित | नागरी सुविधा कामांचा । प्रशासकीय मान्यता | यापूर्वी वितरित वितरित 

क्र. गावठाण तपशील रक्‍कम एकूण निधी ।करावयाची रक्‍कम 

i कुदळा अंतर्गत सी.सी.रस्ते व | १,००,००,०००/- | ५०,००,०००/-। ५०,००,०००/- 
शिवाजीनगर | नाली बांधकाम 

Q | कुदळा अंतर्गत सी.सी.रस्ते व ७५,००,०००/- | ३७,५०,०००/- ३७,५०,०००/- 
बाबानगर । नाली बांधकाम 

३ | कुदळा अंतर्गत सी.सी.रस्ते व ५०,००,०००/- | 24,00,000/- |  २५,००,०००/- 
शिवाजीनगर | नाली बांधकाम 

४ | महाटी अंतर्गत सी.सी.रस्तेव | १,००,००,०००/- | ५०,००,०००/-। ५०,००,०००/- 
नाली बांधकाम 

५ रहाटी अंतर्गत सी.सी.रस्तेव | १,००,००,०००/- | ५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
नाली बांधकाम 

६ | कुदळा अंतर्गत सी.सी.रस्तेव | १,००,००,०००/- | ५०,००,०००/-। ५०,००,०००/- 
बाबानगर । नाली बांधकाम 

७ | भायेगाव अंतर्गत सी.सी.रस्तेव | १,००,००,०००/- | ५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
नाली बांधकाम 

८ | इळेगाव अंतर्गत सी.सी.रस्तेव | १,००,००,०००/- | ५०,००,०००/-। ५०,००,०००/- 
नाली बांधकाम 

९ | बळेगाव अंतर्गत सी.सी.रस्तेव | १,००,००,०००/- | ५०,००,०००/-। ५०,००,०००/- 
नाली बांधकाम 

शि हातणी अंतर्गत सी.सी.रस्तेव | १,००,००,०००/- | ५०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
नाली बांधकाम 

a कौडगाव ।अंतर्गतसी.सी.रस्तेव | 9,00,00,000/- | ५०,००,०००/-। ५०,००,०००/- 
नाली बांधकाम 

१२| कौडगाव अंतर्गतसी.सी.रस्तेव | १,००,००,०००/-। 40,00,000/- | ५०,००,०००/- 
नाली बांधकाम 

१३| रहाटी खु. | अंतर्गत सी.सी.रस्ते व २५,००,०००/- | १२,५०,०००/-। 92,40,000/- 
नाली बांधकाम 

१४| बिजेगाव ।अंतर्गतसी.सी.रस्तेव । ३,००,००,०००/- | 4,40,00,000/ १,५०,००,०००/- 
नाली बांधकाम 

१५। बळेगाव अंतर्गत सी.सी.रस्तेव | ४,००,००,०००/- निरंक ४,००,००,०००/- 
नाली बांधकाम 

एकूण ११,२५,००,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलएफडी-२०२४/प्र.क्र.६५/र-१२ 


वित्तीय शिस्तीच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितांनी खालील सूचनांची/अटींची काटेकोरपणे 


अंमलबजावणी करावी. 


9) 


Go 


~— 


११) 


विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर यांनी त्यांना या आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी 
संबंधित नियंत्रण अधिकारी म्हणून संबंधित कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
भोकर जि. नांदेड यांचेकडे अर्थसंकल्प वितरणप्रणाळी BEAMS द्वारे तात्काळ वितरित करावा. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर जि. नांदेड या आदेशान्वये मंजूर 
केलेला निधी प्राप्त होताच नागरी सुविधा कामांची प्रलंबित देयके तात्काळ अदा करावीत, 
तद्नुषंगाने कार्यपूर्ती अहवाल शासन, विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर तसेच 
जिल्हाधिकारी, नांदेड यांना सत्वर सादर करावा. 

या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेला व प्राप्त झालेला निधी मंजूर नागरी सुविधा कामांवरच 
खर्च करण्यात यावा तसेच सदर निधी खर्च करताना मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कोणत्याही 
परिस्थितीत जास्त खर्च होणार नाही याची कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

मंजूर निधी शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय अन्य कामांवर खर्च होणार नाही याची संबंधित 
प्रकल्प अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी . 

सदरच्या आदेशातील नमूद लेखाशीर्षांतर्गत कोणताही निधी शिल्लक राहणार नाही अथवा 
सदर आदेशान्वये प्राप्त होणारा निधी संबंधित यंत्रणेच्या कोणत्याही Operational Bank 
Account /PLA (स्वीय प्रपंची खाते) मध्ये जमा करून ठेवण्यात येणार नाही, याची संबंधित 
यंत्रणेचे कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

सदरच्या आदेशातील नमूद लेखाशीर्षांतर्गत एक वर्षापूर्वीचे कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित 
नाही, याची संबंधित यंत्रणेचे कार्यकारी अभियंता यांनी दक्षता घ्यावी. 

सदरच्या आदेशातील नमूद लेखाशीर्षांतर्गत संबंधित संनियंत्रण अधिकारी यांनी होणाऱ्या 
खर्चाचे स्वतंत्र लेखे ठेवून शासनाच्या प्रचलित लेखा पध्दतीनुसार ते महालेखापाल यांना 
सादर करावेत. तद्नुषंगाने या लेखाशीर्षाखाली होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ, विनियोजन लेखे 
इत्यादि कामे संबंधितांनी प्रचलित पध्दतीप्रमाणे करावीत. 

यासंदर्भातील खर्च विवरणपत्रे अहवाळ शासनास न चुकता सादर करण्यात यावीत. वरील 
निधी संबंधित खर्च ताळमेळाची विवरणपत्रे महालेखापाल कार्यालयाच्या Reconciliation Slip 
सह शासनास न चुकता सादर करावीत. 

संबंधित अधीक्षक अभियंता व संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी या आदेशान्वये वितरीत 
निधीचे उपयोजन प्रमाणपत्र (Utilisation Certificate) महालेखापाल कार्यालय, संबंधित 
जिल्हाधिकारी/ विभागीय आयुक्‍त/झ्ासनास तातडीने सादर करावे. 

या संदर्भातील लेखाशीर्षाखाली चालू वित्तीय वर्ष सन २०२४-२०२५ मध्ये मंजूर करण्यात 
आलेल्या निधीच्या अनुषंगाने खर्चाचा विनियोजन ser संबधितांनी विहित कालावधीत 
शासनास सादर करावा. 

सदर निधी विभागीय आयुक्‍त, छत्रपती संभाजीनगर यांना BEAMS प्रणालीवर तातडीने 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एलएफडी-२०२४/प्र.क्र.६५/र-१२ 


उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही महसूल व वन विभागाच्या म-११ कार्यासनाने करावी. 

३. सदर आदेशा वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनिमय, भाग-२, दि. 
१७.०४.२०१५ मधील वित्तीय नियमावली भाग पहिला उपविभाग तीन परिच्छेद क्र. २७ (२) अन्वये 
प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारांनुसार व वित्त विभाग अनौ. संदर्भ क्र. ३१६/२०२४/व्यय-९, 
दि. ०५.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२४०९२३१७४०२६७५१९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1614 


SANJAY MAROTI: 
JAGTAP 


(सं. मा. जगताप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१) विभागीय आयुक्त तथा मुख्य नियंत्रण अधिकारी (पुनर्वसन) छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती 

संभाजीनगर 
) उप आयुक्त (पुनर्वसन), छत्रपती संभाजीनगर 
) जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन उपसंचालक, नांदेड 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (2 प्रतीत) 
६) महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 

) 

) 

) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भोकर जि. नांदेड 
वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-१०, अर्थसंकल्प-३, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
) नियोजन विभाग, कार्यासन १४७५, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) महसूल व वन विभाग, कक्ष अधिकारी ब-१, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
१२) महसूल व वन विभाग, पी.ए.सी. कार्यासन, मंत्रालय,मुंबई ३२. 
) निवडनस्ती कार्यासन र-१२, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


